रस्ता सुरक्षा निधीसाठी जमा व खर्च 
करण्याकरिता नवीन लेखाशिर्ष उघडणे व 
संगणक सांकेतांक मंजूर करणेबाबत 


गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०९१६/प्र.क्र. ४५८ /परि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १५ ऑक्टोबर, २०१६ 


वाचा :- 
१) गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०७१६/प्र.क्र.३२४/परि-२, 
दिनांक १ सप्टेंबर, २०१६ 


प्रस्तावना :- 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या रस्ता सुरक्षा समितीने दिलेल्या आदेशानुसार रस्ता 


सुरक्षा निधी स्थापन करण्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आळेला आहे. सदर शासन 


निर्णयातील तरतूदीनुसार रस्ता सुरक्षा निधीसाठी परिवहन आयुक्‍त स्तरावर स्वीय प्रपंजी खाते 


उघडण्यात येऊन त्या खात्यामध्ये रस्ता सुरक्षा निधीसाठी असलेल्या उपकराची रक्‍कम विहित 


अर्थसंकल्पीय तरतूदीव्दारे उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यानुसार रस्ता सुरक्षा निधीकरिता 


जमा व खर्चाचे नविन लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय:- 
राज्यामध्ये नव्याने नोंदणी होणा-या किंवा राज्यात कायमस्वरुपी स्थलांतरीत होणा-या 


वाहनांसाठी मोटार वाहनांच्या संबंधात, कलम ३ अन्वये बसविलेल्या करावर, शासनाने अधिसूचित 


केल्याप्रमाणे उपकराव्दारे रस्ता सुरक्षा निधीसाठी जमा होणा-या रक्कमेसाठी व रस्ता सुरक्षा निधीमधून 


घेण्यात येणा-या कार्यक्रमावर होणा-या खर्चासाठी खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजुरी 


देण्यात येत आहे. 


अ.क्र तपशील लेखाशिर्ष 


9 | महसूली जमा | 0089, वाहनावरील कर 


१०२ राज्य मोटार वाहन कराधान अधिनियमान्वये जमा रकमा 


(०१) राज्य मोटार वाहने कराधान अधिनियमान्वये जमा रकमा 


(०१) (०६) रस्ता सुरक्षा निधी (*) 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०९१६/प्र.क्र. ४५८ /TR-2 


तपशील लेखाशिर्ष 


महसूली खर्च  । मागणी क्र.बी-३ 


२०४१, वाहनांवरील कर 


(००) ००१, संचालन व प्रशासन 


(०१) परिवहन आयुक्‍त 


(०१) (०९) रस्ता सुरक्षा निधी (*) 


* संगणक संकेतांक (CRC) ह्या संदर्भात आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अर्थ-११ च्या दिनांक १३.१०.२०१६ अनौपचारीक 


संदर्भान्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर॑ "थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६१०१४१५३२३४८४२९ असा आहे. हा STAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Av AD -O 


2) x 


nN Sm 


) 
) 
) 
) 
4) 
) 
) 
) 
) 


8 


१०) 


ह Digitally signed by Tikamdas N Shikharame 

| a aa a ५ DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Section Officer, postalcode=400032, 
st=Maharashtra, cn=Tikamdas N 


Shikharame की 
(टि.न.शिखरामे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.अपर मुख्य सचिव (गृह), मंत्रालय,मुंबई-३२ 

मा.अपर मुख्य सचिव (परिवहन), मंत्राळय,मुंबई-३२ 

मा.प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
मा.प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
मा.प्रधान सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
मा.प्रधान सचिव,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
मा.प्रधान सचिव, महसूल विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 

मा.प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

मा.प्रधान सचिव, वित्त विभाग,मंत्राळय,मुंबई 

मा.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र्‌ -१, मुंबई 


११) मा.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र -२, नागपूर 


पुष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०९१६/प्र.क्र. ४५८ /TR-2 


१२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

१४) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
१५) अध्यक्ष, परिवहन प्राधिकरण (सर्व) 

१६) सदस्य, परिवहन प्राधिकरण (सर्वी 

१७ सदस्य सचिव, परिवहन प्राधिकरण (सर्व) 
१८) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (सवी 

१९) निवडनस्ती (परि-२). 


पुष्ठ ३ पैकी ३ 


